सन २०२२-२३ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य 
खर्चाच्या योजनांतर्गत निधी 
वितरण. (वेतन) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ जुन, २०२२. 


वाचा - 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२५.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२ व दि.३१.०५.२०२२. 
प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिळेळी असुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर विशिष्ट मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे. यास अनुसरून प्राप्त झालेल्या निधीप्रमाणे संदर्भाधीन क्र.? येथील शासन 
निर्णयान्वये आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चांतर्गत योजनांकरीता क्र. ०१-वेतन या 
बाबीसाठी अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ३२% इतका निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत 
करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने अनिवार्य खर्चांतर्गत योजनांकरीता बाब क्र.०१-वेतन या बाबींकरीता 
अर्थसंकल्पित निधीच्या १८ % च्या मर्यादेतील वाढीव निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर 
वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदर निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” योजनांतर्गत वेतनाकरीता मागणी क्र.टी-२ व 
टी-४ या खाळी सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना 
क्रमांक-५ प्रमाणे अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या १८ % मर्यादेतील वाढीव निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी 
यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहीत केलेल्या 
तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०६२४१२२२३९०३२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 

Kl RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a9 1 296205b9a87463 
f831a2beea0be5cb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11E725 
24420, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD1 1CAF728255A5EBO 
AODD495EF82F98993 1088637D8211C0, cn=KIRAN 
KISANRAO PAWAR 
Date: 2022.06.24 17:02:22 +05'30° 

(किरण कि.पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.२४ जुन, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट । २०२२-२३ सदर शा.नि. | नियंत्रक अधिकारी 
क्र. क्रमांक साठीची अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद | असलेली तरतूद 
| १ | २ ३ | ok षु & 
मागणी क्रमांक-टी-२ 

२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

१ | ००) (09) आदिवासी विकास ०१-वेतन ६९००० १२४२०.०० | आयुक्त, आदिवासी 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) विकास, नाशिक 
(22249024) 

२ | (00) (०२ प्रादेशिक कार्यालये-जनजाती | ०१-वेतन १२०७५२ २१७३५.३६ 
विकास आयुक्‍त.(अनिवार्य खर्च) 

(२२२५ १०३४) 

३ | (00) (03) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य । ०१-वेतन ४९३८७२ ८८८९६.९६ 
खर्ची (२२२५१०४३) 

४ | (००) (०४ एकात्मिकृत क्षेत्र विकास ०१-वेतन ८७६७ १५७८.०६ | आयुक्त, आदिवासी, 
कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) (२२२५१०५२) संशोधन व प्रशिक्षण 

4 | (०५) (09)- जनजाती संशोधन व ०१-वेतन ४९२११ ८८५७.९८ संस्था, पुणे 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) 

(२२२५ १३०१) 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-२ ७४१६०२ १३३४८८.३६ 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 

६ | (00) (०१) आदिवासी विकास विभाग ०१-वेतन १४९८७५ २६९७७.५० उप सचिव, 
(अनिवार्य खर्च) आदिवासी विकास 
(२२५१ ०२११) विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-४ १४९८७५ २६९७७.५० 
एकूण अनिवार्य खर्च ८९१४७७ १६०४६५.८६ 
KIRAN Nema दण 
KISANRAO 111 cnr 
PAWAR य ska 


Date: 2022.06.24 17:02:42 +05'30' 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


